महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि १०२२/प्र.क्र.५०/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ- शासन समक्रमांक दि.०१.०६.२०२२ रोजीचे आदेशा. 


आदेशा 

श्री. संजय शा. देगांवकर, सह सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची संदर्भाधीन आदेझान्वये 
महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्या. (MPCL) नवी मुंबई येथील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता, प्रशासकीय कारणास्तव या आदेशान्वये श्री. संजय शा. देगांवकर, सह सचिव, उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभाग यांचे संदर्भिय दि.०१.०६.२०२२ रोजीचे प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे आदेशा रद्द करण्यात येत 
आहेत. 
३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४१२१४३८०३२३०७ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 
BABURAO MANE = 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(सेव), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (कार्या-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्री. संजय शा. देगांवकर, सह सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


